परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत.. 
श्रीमती बॉबी दिगंबर गायकवाड, महसूल सहायक, 
तहसिल कार्यालय, दक्षिण सोलापूर, जि.सोलापूर 


a 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), १ ला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र०२२-२२७९३६२७. Email ID : vikram.nikam@nic.in 


क्रमांक : अनुदान २०२२/प्र.क्र.२१८/ई-७ दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक :- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८. 
२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्याकडुन प्राप्त झालेला क्र.२०२२/लेखा शाखा/लेखा-२/आरआर-५०२/२२, 
दि.१२.०९.२०२२ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजूरीचा प्रस्ताव. 
3. श्रीमती बॉबी दिगंबर गायकवाड,महसूल सहायक यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती त्यांचा भाऊ 
श्री.अमित दिगंबर गायकवाड यांचा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत 
सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरीता प्राप्त झालेला दिनांक ५.७.२०२२ रोजीचा अर्ज. 


आदेठा 


उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडुन प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्री.अमित दिगंबर 
गायकवाड यांच्या उपरोक्त क्र.३ येथे नमुद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्रमांक १ 
येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार, श्रीमती बॉबी दिगंबर गायकवाड, महसूल सहायक यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्‍ती त्यांचा भाऊ 
श्री.अमित दिगंबर गायकवाड यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहेत. 

सदर “सानुग्रह अनुदान ” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी दिनांक २५.०७.२०२१ 
रोजी मृत्यु पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या दिनांकापासुन १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राहय 
राहतील. 

सदरचा खर्च “ मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, 
(००)(०६)- परिभाषित अंशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावी. 

सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, त्याचा संकेतांक २०२३०११८१३३५००७०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


SANJAY 
BANKAR 
(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
२. जिल्हा कोषागार कार्यालय, सोलापूर 
३. तहसिलदार, दक्षिण सोलापूर 
४. श्री.अमित दिगंबर गायकवाड ३ कृष्णा बिल्डींग, अमृत नगर, विजापूर रोड, सोलापूर पिन-४१३००४. 


(जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्यामार्फत) 
५. निवडनस्ती (ई-७). 


